महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७०९ / प्र.क्र. ३४२ / पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००९. 


वाचा- शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक-आयपीएस-१७०९/प्र.क्र.३४२/पोल.१, 
दिनांक २८.०८.२००९. 


शासन आदेश :- 

उपरोक्‍त नमूद शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक-आयपीएस-१७०९/प्र.क्र. 
३४२/पोल.१, दिनांक २८.०८.२००९. अन्वये, श्री.आर.जी.कदम,भापोसे-१९९५ यांना पोलीस 
उप महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. या आदेशान्वये, 
श्री.आर.जी.कदम, भापोसे यांची पोलीस उप महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई या 
रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तूत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Rv 
( कैलास fa. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 

महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

अधिदान व लेखा अधिकारी / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१). 


५ A * *१ «१ * *१ * १ * %*$ %*$ €९ 


